RNI No.MAHBIL / 2009/ 35527 


ONS 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - क 


वर्ष १, अंक ३ ९ ]] 


मंगळवार, सप्टेंबर २२, २०१५ / भाद्र ३१, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ७० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त 

इतर 

वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त, आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड 
इंडीयन मर्कन्टाईल चेंबर्स , ३ रा मजला, रामजीभाई कमानी मार्ग, बॅलार्ड पियर , 
मुंबई ४०० ००१, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र सागरी मंडळ अधिनियम , १ ९९ ६ . 


क्रमांक ममेबो/ मुकाअ/ वाहतूक -२/ २०१५. महाराष्ट्र सागरी मंडळ अधिनियम, १९९ ६ [ १९९ ७ चा १५ कलम ( ३३ ) मधील भाग 
( १०८ ) ] सह भाग ३७ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींना आणि याबाबत शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व शक्तींचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन, याद्वारे महाराष्ट्र सागरी मंडळ (प्रवासी कर ) विनियम, २००० मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विनियम करीत आहे, ते असे : 

१. या विनियमास महाराष्ट्र सागरी मंडळ ( प्रवासी कर ) ( सुधारणा) विनियम, २०१५ , असे म्हणावे. 

२. महाराष्ट्र सागरी मंडळ ( प्रवासी कर ) ( पहिली सुधारणा) विनियम, २००० मध्य अस्तित्वात असलेल्या दराचे सूचीमध्ये ऐवजी 
खालील अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे तिकीट दरावर प्रवासी कर राहतील जसे : 
तिकीटाचा दर 

प्रवासी कर - प्रति व्यक्ति 

शेरा 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
रु . १.०० पेक्षा कमी तिकीट दराकरिता 

शासनाकडून लागू 
रु . १.०० ते रु . ५.०० पर्यन्त तिकीट दराकरिता 

होणारा सहीस टॅक्स 
रु . ६.०० ते रु. १०.०० पर्यन्त तिकीट दराकरिता 

रु.१.०० 

व इतर कर 
रु . ११.०० ते रु . २०.०० पर्यन्त तिकीट दराकरिता 

रु.२.०० 
रु . २१.०० ते रु.३०.०० पर्यन्त तिकीट दराकरिता 

रु .३.०० 

राहतील. 
रु . ३१.०० ते रु . ४०.०० पर्यन्त तिकीट दराकरीता 

रु . ४.०० 


अनु . क्र . 


१ 


०.०० 


२ 


०.५० पैसे 


३ 


४ 


स्वतंत्रपणे लागू 


५ 


६ 


( १ ) 


भाग चार - क - ७०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , सप्टेंबर २२, २०१५ / भाद्र ३१ , शके १९ ३७ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


७ 


रु . ५.०० 


रु . ४१.०० ते रु . ५०.०० पर्यन्त तिकीट दराकरिता 
रु . ५१.०० ते रु. १००.०० पर्यन्त तिकीट दराकरिता 


८ 


रु .१०.०० 


९ 


रु . १०१.०० ते रु . १५०.०० पर्यन्त तिकीट दराकरिता 


रु .१५.०० 


१० 


रु . १५१.०० ते रु . २००.०० पर्यन्त तिकीट दराकरिता 


रु .२०.०० 


११ 


रु .३०.०० 


रु . २०१.०० ते रु . ३००.०० पर्यन्त तिकीट दराकरिता 
रु . ३०१.०० ते रु . ४००.०० पर्यन्त तिकीट दराकरिता 


१२ 


रु.४०.०० 


१३ रु . ४०१.०० ते रु . ५००.०० पर्यन्त तिकीट दराकरिता 

रु.५०.०० 
१४ रु .५०० पेक्षा अधिक 

तिकीट दराच्या १० टक्के 
टीप उपरोक्त तिकीट दरावरील प्रवासी कर मासिक किंवा सिजन तिकीट किंवा सवलतीचेतिकीट व परतीचेतिकीट धारकांकरिता लागू 
राहतील . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , सप्टेंबर २२, २०१५ / भाद्र ३१, शके १ ९३७ 


3 


३ 


MAHARASHTRA MARITIME BOARD 
Indian Mercantile Chember, 3 rd Floor, Ramjibhai KamaniMarg, Ballard Estate , 

Mumbai - 400 001., dated the 16th September 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MARITIME BOARD ACT, 1996 . 

No.MMB/CEO / Traffic -2 /2015. — In exercise of the powers conferred by [ clause (33) of section ( 108 ) read 
with ] section 37 of the Maharashtra Maritime Board Act, 1996 (Mah . XV of 1997 ) and ofall other powers enabling 
it in this behalf, the Maharashtra Maritime Board hereby with the pervious sanction of the Government of Maharashtra 
makes the following regulations to amend the Maharashtra Maritime Board ( Passenger Levy) Regulations, 2000 , 
namely : 

( 1) These regulations may be called the Maharashtra Maritime Board (Passenger Levy ) ( Amendment) 
Regulation , 2015 . 

(2 ) In Regulation 2 of the Maharashtra Maritime Board (Passenger Levy ) Regulations, 2000 , for the 
existing Schedule , the following Schedule shall be substituted , namely : 


Sr. No. 


Ticket Rate 


Passenger Levy 


Remarks 


per Person 


( 1 ) 


( 3 ) 


0.00 


2 


0.50 Paise 


3 


Rs. 1.00 


( 4 ) 
Service Tax and 
other statutory Taxes 
will be applicable 
from time to time 
as may be declared 
by the Government . 


4 


Rs. 2.00 


5 


Rs. 3.00 


6 


Rs. 4.00 


7 


( 2 ) 
Ticket rate less than Rs.1.00 
Ticket rate Rs. 1.00 and up to Rs. 5.00 
Ticket rate Rs . 6.00 and up to Rs. 10.00 
Ticket rate Rs. 11.00 and up to Rs. 20.00 
Ticket rate Rs . 21.00 and up to Rs. 30.00 
Ticket rate Rs. 31.00 and up to Rs. 40.00 
Ticket rate Rs. 41.00 and up to Rs. 50.00 
Ticket rate Rs. 51.00 and up to Rs. 100.00 
Ticket rate Rs. 101.00 and up to Rs. 150.00 
Ticket rate Rs. 151.00 and up to Rs. 200.00 
Ticket rate Rs. 201.00 and up to Rs. 300.00 
Ticket rate Rs . 301.00 and up to Rs. 400.00 
Ticket rate Rs . 401.00 and up to Rs. 500.00 
Ticket rate above Rs. 500 


Rs. 5.00 


8 


Rs. 10.00 


9 


Rs. 15.00 


10 


Rs. 20.00 


11 


Rs. 30.00 


12 


Rs. 40.00 


13 


Rs. 50.00 


14 


10 % on Ticket Rate 


Note :—The above rates will be applicable to holders ofmonthly or seasons tickets or concessional tickets and return 
tickets . 


Chief Executive Officer, 
Maharashtra Maritime Board ,Mumbai 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


